RNI No. MAHBIL/2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७, अंक ५] शुक्रवार, जानेवारी १५, २०२१/पौष २५, शके १९४२  [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९९.०० 








असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका 





जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर 
अधिसूचना 

निर्णय क्र./गृह/का.१/टे.४/विकाअ/कावि-१०८/२०२१.-- जिल्हाधिकारी पालघर, जिल्हा पालघर ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील, पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ८ पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक, 
२०२० मध्ये निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती मधील खालील सदस्यांची पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍ती करीत आहे. ही नियुक्‍ती सामान्यत: आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरीता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास/जिल्हाधिकारी पालघर यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्‍ती वरील 
कालावधी पुर्ण होण्यापुर्वी केव्हाही, कोणतेही कारण न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 


१. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील :--- 


(एक) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्‍ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ 
वेतन/भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

(दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मुळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्या 
शिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहोत रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ कागदपत्रांपेक्षा 
वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर 
“ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरीता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी 
व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकोस आल्यास त्या व्यक्‍तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्‍ती रद्द 
करण्यात येईल. व तो/ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुर्ननियुक्‍्तीस अपात्र असेल. 


(१) 


भाग एक (को.वि.पु.)--८-१ 


र महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५, २०२१/पोष २५, शके १९४२ 





(तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तिंनी त्यांच्या घरावर/दुकानावर/कार्यालयावर स्वतःच्या नाबासह “ विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये. 
तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. 


(चार) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपुर्वय जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 
(पाच) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देवू नये. 


(सहा) नियुक्‍तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य संबंधित 
तहसिलदार यांचेकडे तात्काळ परत करावे, अन्यथा ते पुननिर्युक्‍्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्‍ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी 
अधिकारी याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या विरुध्द फसवणूकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल. 


(सात) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती ही नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून ५ वर्ष कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप 
संपुष्टात येईल. सदर नियुक्‍तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचे विरुध्द गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, त्यांना 
कोणत्याही न्यायालयाने नादार (09811]₹1*॥17) जाहीर केले असल्यास, त्याच प्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही पुर्वसुचना न देता 
त्यांची नियुक्‍ती मुदतपुर्व रद्द करण्यात येईल. 








अनुसूची 

जिल्हा परिषद सदस्य 
अ.क्र. व्यक्‍तीचे नांव अ.क्र. व्यक्तीचे नांव 
(2) (२) (2) (2) 
१ कुर्‍्हाडा शेलू जितेश २३  झोले कुसुम सुरेश 
२ उराडे विजय नवश्या २४ शेलार रोहिणी रोहिदास 
३  दवणेकर अक्षय प्रविण २५ ठाकरे अनुष्का अरूण 
४ पाटील ज्योती प्रशांत २६ चौधरी अक्षता राजेश 
५  करबट सतिश सिताराम २७ मुकणे राजेश सुरेश 
६ घरट मंदा काशिनाथ २८ वाढाण वैदेही विशाल 
७ चोंधरी काशिनाथ गोविंद २९ भोणे महेंद्र चंद्रकांत 
८ करमोडा शेलेश काळूराम ३० धोडी पूर्णिमा प्रकाश 
९ केणी जयश्री संतोष ३९ धोडी शितल भुपेंद्र 
१० घोडा अमिता अमित ३२ विचारे भावना सुधिर 
११ वळवी कलो बाबू 33 गुरोडा प्रतिभा जयवंत 
१२ डोंगरकर जयवंत दामू ३४ कडव विष्णू लक्ष्मण 
१३ माच्छी सुनिल दामोदर ३५ पाटील विनया विकास 
१४ कामडी भारती भरत ३६ पाटील अनुश्री अजय 
१५ कासट गणेश बाबू ३७ उमतोल करिश्मा कल्पेश 
१६ ज्ञानेश्वर सिताराम सांबरे (शिवा) 3¢ करबट वैशाली विजय 
१७ बुधर मनोषा यशवंत ३९ रावते सीमा रामभाऊ 
१८ धेतले सुरेखा विठ्ठल ४० सुतार सरिता जयंत 
१९ राउत गुलाब वीनायक ४१ निमकर मनिषा मनोहर 
२० धुम सुनीता कमळाकर ४२ कृष्णा पांडूरंग माळी 
२१ शेख हबीब अहमद ४३ आशा नितेश चव्हाण 


स 
3) 


चोथे राखी संतोष ४४ निलिमा सुरेश भोवर 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५, २०२१/पोष २५, शके १९४२ 








अनुसूची-चालू 
अ.क्र. व्यक्‍तीचे नांव अ.क्र. व्यक्तीचे नांव 
(१) (2) (8) (2) 
पंचायत समिती सदस्य ३१ करमोडा जयश्री जगदीश 
१ उबंरसाडा शरद चेत्या ३२ गहला पिंटू धर्मा 
२ खरपडे पुजा विजय ३३ घाटाळ सुनिता जानू 
३ नग्नता मितेश धोडी ३४ भोये सुभाष शंकर 
४ घोरखना जयवंती लक्ष्मण ३५ कनोजा यशवंत धर्मा 
५ शिंगडा सुनिता जयेश ३६ बोरसे मनोज रामू 
६ कडू भरत रामू ३७ भोये अंजली प्रकाश 
७ ओझरे संगीता माधव ३८ लहानगे लाडक्या सोनू 
८  कुऱ्हाडा लक्ष्मी संदेश ३९ कोरडा रुचिता रमण 
९ कांबळी बाळा दत्तात्रय ४० गोवारी नम्रता नरेश 
१० get AAT Saat ४१ सुतार कांता सदानंद 
११ तांडेल सुवर्णा दिलीप ४२ भोईर विनोद केशव 
१२ गवळो प्रविण महादु ४३ पाडवी दीलीप परशूराम 
१३ बोरसा पिटी रमेश ४४ बुधर जयाती नरेश 
१४ भावर अरुणा सुनिल ४५ गायकवाड अजीत शिवराम 
१५ सातवो स्नेहलता सिताराम ४६ कोरडा सुरेश बाबु 
१६ राऊत स्वाती विपुल ४७ गावीत मोरा सुभाष 
१७ कदम अरुण चिंतू ४८ कान्हात मंगला दीलीप 
१८ हाडळ शैलेश माधव ४९ लहारे विजया दैनात 
१९ चोरे सुभाष गोविंद ५० रंधा चंद्रकांत रामा 
२० घधिंडे सविता संजीव ५१ थेतले भास्कर बारकु 
२१ तांडेल प्रवीण पांडुरंग ५२ भुसारे लक्ष्मी प्रभाकर 
२२ गोरबाला वसंत रडका ५३ निकम सारीका प्रकाश 
२३ बरफ सुमित्रा चंदु ५४ गिरंधले युवराज महादु 
२४ निमला रोहिणी सचिन ५५ वाघ प्रदिप माधव 
२५ बारी अल्पेश रमण ५६ झुगरे आशा निलेश 
२६ पागधरे मधुरता ५७ पथवा पुनम दिनेश 
२७ राबड काजल सुरेंद्र ५८ माळी रघुनाथ शांताराम 
२८ गोलीम भुनेश दाजी ५९ ठाकरे पाटील सागर चंद्रकांत 
२९ धोडीया सुनिल भिमाभाई ६० ठाकरे का्तिका कांतीकुमार 
३० पटेल विक्रांत सतीश ६१ फराड सुचिता शनिदास 





डू महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५, २०२१/पौष २५, शके १९४२ 








अनुसूची-चालू 

अ.क्र. व्यक्‍तीचे नांव व्यक्तीचे नांव 
(१) (२) 

पंचायत समिती सदस्य 
६२ पडवळे सुवर्णा विष्णु ८४ अधिकारी महेंद्र रत्नाकर 
६३ पाटील कृपाली केशव ८५ म्हसकर रंजना नाऊ 
६४ पाटील अमोल दामोदर ८६ पाटील दिलीप नारायण 
६५ पाटील जगदीश काळु ८७ पाटील चेतन कमळाकर 
६६ लहांगे अस्मिता अशोक ८८ पाटील सीमा शशिकांत 
६७ सातबो राजेश हरी ८९ मेर जितेंद्र गंगाराम 
६८ पवार स्मिता कामद ९० तरे हर्षदा चंद्रकांत 
६९ गोवारी रुचिता योगेश ९१ कोलेकर शेला भरत 
७० तामोरे तुलसीदास हरिचंद्र ९२ वागलोडे तनुजा काशिनाथ 
७१ पिंपळे मनिषा भरत ९३ सावे भारती अशोक 
७२ राऊत तनुजा गिरीश ९४ धोडी मीना सुभाष 
७३ देसले श्‍वेता संजय ९५ तरे रेखा गंगाधर 
७४ दुमाडा वासंती वासुदेव ९६ सुमडा तुकाराम देवजी 
७५ दिवे अजय ज्ञानेश्वर ९७ धांगडा रुपेश रामचंद्र 
७६ वडे सलोनी अशोक ९८ तरे सुरेश ठक्या 
७७ रावले अनिल गोपाळ ९९ आनंद बुधाजी पाटील 
७८ राऊत वैभवी विजय १०० अनुजा अजय पाटील 
७९ भावर विनोद कृष्णा १०१ शुभांगी जनार्दन पाटील 
८० पंडीत आनंद बाळकृष्ण १०२ सुनिल सुरेश हंकारे 
८१ पाटील योगेश नारायण १०३ वनिता दयानंद तांडेल 


८२ बांदीबडेवर निधी राजन 
८३ पाटील कस्तुरी किरण 


१०४ अनिता प्रभाकर जाधव 





१०५ सरिता संदिप पाटील 


पालघर, 
दिनांक १४ जानेवारी २०२१. 


डॉ. माणिक गुरसळ, 
जिल्हाधिकारी, पालघर. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


